राज्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व विदर्भ कोकण 
ग्रामीण बँक या दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या 
संचालक मंडळावर शासनाचे प्रत्येकी दोन 
प्रतिनिधी संचालक म्हणून नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरआरबी-२०१९/प्र.क्र.१११/कार्या-१४१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 
प्रस्तावना : 
राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक या दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँका 
असून प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम, १९७६ मधील प्रकरण तीन परीशिष्ट ९ नुसार या दोनही 
बँकांच्या संचालक मंडळावर राज्य शासनाचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या संचालक मंडळावर राज्य शासनाचे प्रतिनिधी नियुक्‍त 
करण्याबाबतचे महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभागाचे शासननिर्णय क्रमांक आरआरबी-२०१३/ 
प्र.क्र.१००/का. १४१७, दिनांक १६ मार्च, २०१५ व ०८ जुले, २०१५ अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


२. विभागीय ग्रामीण बँक नियमावलीतील प्रकरण क्र.३ मधील नियम क्र.१० अन्वये महाराष्ट्र 
ग्रामीण बँक व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक या दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या संचाळक मंडळावर 


पुढीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांची शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | प्रादेशिक ग्रामीण बॅकेचे कार्यक्षेत्र राज्याने नियुक्‍त केलेले 
नाव शासनाचे प्रतिनिधी 
|" ती. | २ ३ 1 are 
i महाराष्ट्र ग्रामीण बक | नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, | १. अतिरीक्त आयुक्‍त, 
मुख्यालय : औरंगाबाद | लातूर, जालना, उस्मानाबाद, | विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
औरंगाबाद, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद 
अहमदनगर, जळगाव, नाशिक | २. अतिरीक्त आयुक्त, 
रायगड, धुळे, नंदुरबार व पालघर | विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
नाशिक 
२ | विदर्भ कोकण ग्रामीण | चंद्रपू, गडचिरोली, वर्धा, १. अतिरीक्त आयुक्त, 
बँक भंडारा, गोंदीया, नागपूर, | विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
मुख्यालय : नागपूर यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, | नागपूर 
अमरावती, वाशीम, रत्नागिरी, २. अतिरीक्त आयुक्त, 
सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, | विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
सांगली, सोलापूर अमरावती 


३. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ४ मधील शासकीय अधिकारी पदसिध्द संचालक म्हणून स्तंभ क्र. २ 
च्या बँकेवर कार्यरत असतील. तसेच सदर नियुक्ती ही शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून तीन 
वर्षासाठी लागू राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरआरबी-२०१९/प्र.क्र.१११/कार्या-१४१७ 


४. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आर्थिक विकासात सहभाग असतो. त्यामुळे या 
संदर्भात होणाऱ्या चर्चेत सर्व सदस्यांच्या सक्रीय सहभागामुळे पतवितरणाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये प्रादेशिक 
ग्रामीण बँका सक्रीयपणे सहभागी होण्यास मदत व्हावी या दृष्टीने सदर बँकावर शासकीय प्रतिनिधी नियुक्‍त 
केले जातात. त्यामुळे शासन नियुक्‍त प्रतिनिधींनी आपल्या कार्यालयातील अत्यंत तातडीची व महत्वाची 
प्रकरणे/बेठका वगळता अन्य प्रसंगी संचाळक मंडळाच्या बैठकीस उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. वर्जित 
प्रयोजनांसाठी अनुपस्थित राहण्याबाबत शासनास तसेच संबंधित प्रादेशिक ग्रामीण बँकेस लेखी कळविणे 
आव्यक राहील. 

५. हाझासन निर्णय प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम १९७६ मधील प्रकरण क्र.३ मधील कलम ९(१)(इ) 
नुसार शासनास असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. महाराष्ट्र शासनाच्या «www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०६१७००३६७९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA ; 
PANDURANG WAGH > 


(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -२, नागपूर 


. अपर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली - ११०००१ 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रादेशिक संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई 

. मुख्य सरव्यवस्थापक, आयडीडी, नाबार्ड, मुख्य कार्यालय, मुंबई 

. महाव्यवस्थापक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र ग्रामीण बॅक, मुख्य कार्यालय, औरंगाबाद 

९. 


अध्यक्ष, विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कार्यालय, नागपूर 


१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११. सर्व जिल्हाधिकारी 

१२. अतिरीक्त आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद/नाशिक/नागपूर/अमरावती विभाग 
१३. निवडनस्ती, का. १४१७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


